सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १६ ] 


बुधवार 

दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१ ९ : भाद्रपद २० , 


शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


आयुक्त , परभणी शहर महानगरपालिका यांजकडुन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९ ४९ ( नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ मधील तसेच नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१२ मधील नियमान्वये 
परभणी शहर महानगरपालिकेच्या रिक्त झालेल्या स्विकृत सदस्याच्या 


जागेच्या नियुक्ती करीता दिनांक २९ /०१/ २०१९ रोजी नामनिर्देशन पत्र 
परभणी शहर महानगरपालिकेच्या तत्कालीन गटनेत्याकडुन शिफारस 
केल्या प्रमाणे व दिनांक २६/ ०८ / २०१ ९ रोजी झालेल्या परभणी शहर 
महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत मा.आयुक्त यांनी केलेल्या शिफारशीचा 
विचार करुन निम्नलिखीत व्यक्तीचे परभणी शहर महानगरपालिका 
नामनिर्देशित पालिका सदस्य झाल्या वरुन नियम ६ अन्वये प्राप्त 
अधिकारान्वये मी प्रसिध्द करीत आहे . 


अ.क्र . 


नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नाव 


पक्षाचे नाव 


शिफारस केलेल्या तत्कालीन 

गटनेत्याचे नाव 


०१ 


अतीख आहेमद रहिम आहेमद 


जलालोददीन इमामोददीन 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


दिनांक : ०३/ ० ९ / २०१९ 


: 


ठिकाण : परभणी. 


( रमेश पवार ) 

आयुक्त, 
परभणी शहर महानरपालिका . 


औ.भाग १ अ ( असा .) १६ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ ऑगस्ट , २०१९ : भाद्रपद १ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे नांव 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव अध्यक्षपदासाठी 

आरक्षणाचा प्रवर्ग 
सुमेरा बेगम लायख शेख 

खुला ( महिला ) 
शितल मेघराज जाधव 

नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग ( महिला ) 


१ . 


अर्धापूर 


२ . 


माहूर 


उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 

निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचेनांव शेरा 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे नांव 


१ . 


अर्धापूर 


पल्लवी विशाल लंगडे 


२ . 


माहूर 


आश्विनी आनंद तुपदाळे 


: 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : १९ / ०८ / २०१९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


